शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ - गुणवंत 
मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी 
शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी केलेली निवड 
रद्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीईएम-२०१९/प्र.क्र.५०/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२० 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 

प्र.क्र.२१८/तांशि-४, दि.४ ऑक्टोबर,२०१८ 

२) शासन शुध्दिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र.२१८/तांशि-४, दि.३० ऑक्टोबर,२०१८ 

३) शासन शुध्दिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र.२१८/१/तांशि-४, दि.११ फेब्रुवारी,२०१९ 

४) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/ 
प्र.क्र.५०/तांशि-४, दि.२८ मे,२०१९ 

५) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक १९/तंशिसं/परदेशी शिष्यवृत्ती/ 

२०१९/१७२, दिनांक २९ जुले,२०१९ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये परदेशातील THE/QS Ranking 200 च्या आत असलेल्या 
विद्यापीठामध्ये पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविका तसेच पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश 
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता “गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” ही 
योजना शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीने पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ३ तर पदव्युत्तर पदवी / 
पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी १० अज्ञा रितीने एकूण १३ उमेदवारांची परदेशी 
शिष्यवृत्तीसाठी शिफारस केली होती. त्यास अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करीता एकूण १३ 
उमेदवारांना Weal शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यास दिनांक २८ मे,२०१९ च्या शासन निर्णयाव्दारे 
मान्यता देण्यात आली होती. तथापि,दिनांक ४ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयातील विविध 
तरतूदींचे पालन न केल्याच्या कारणास्तव सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखालील 
निवड समितीने शिफारशीस अनुसरुन त्यापैकी ६ उमेदवारांची शिष्यवृत्तीसाठी केलेली निवड रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.५०/तांशि-४ 


झासन निर्णय :- 


“गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेंतर्गत शैक्षणिक 
वर्ष २०१८-१९ करीता खालील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीकरीता केलेली निवड त्यांच्या नावासमोर 
नमूद कारणांन्वये रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


अ) पीएचडी अभ्यासक्रम :- 


अ. नि विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेशा घेतलेल्या निवड रद्द करण्याचे कारण 
क्र. अभ्यासक्रमाचे नाव 
| विधी श्रीकांत विवेक वाड | PhDinEducation | श्री. वाड यांनी सदर शिष्यवृत्ती 
1 of Social मुमेळण्यासांठी त्यांना वर्ष २०१८-१९ 
cience and Public oe 
Policy) मध्ये पीएच.डी. साठी किंग्ज 
कॉलेज, लंडन येथे प्रवेश 
मिळाल्याचे नमूद केले होते. तथापि, 


सदरचे विद्यापीठ त्यांनी परस्पर 
बदलून ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटी, 
लंडन येथे सन २०१९-२० साठी 
प्रवेश घेतला. त्याचप्रमाणे प्रवेहञा 
घेताना त्यांनी त्यांचा पी.एच.डी. 
साठी असलेला विषय व शाखाही 
बदलली. त्यामुळे शासन निर्णय 
दिनांक दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ 
सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील 
अ.क्र. १२ 'अन्य अटी व शार्ती' मधील 
अट क्र. १४ ची पूर्तता होत नाही. 
सबब, त्यांची सन २०१८-१९ मधील 
शिष्यवृत्ती- साठी केलेली निवड रद्द 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.५०/तांशि-४ 


ब) पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम :- 


अ. 
क्र. 


शिश 


विद्यार्थ्याचे नाव 


Waar घेतलेल्य 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


निवड रद्द करण्याचे कारण 


| : 


व्यवस्थापन 


अजिक्य राजेंद्र वाळिंबे 


Master of Business 
Management 


दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट 
“ब” मधील अ.क्र. ७ अर्ज 
करण्यासाठी अनिवार्य अटी मधील 
क्र. १४ अन्वये निवड झालेल्या 
विद्यार्थ्यांने मागणी केल्यानुसार 
आवश्यक ती कागदपत्रे सादर 
करणे व आवऱ्यक ते करारनामे देणे 
बंधनकारक होते. तथापि, या 
विद्यार्थ्याने आव्यक ती कागदपत्रे 
/ करारनामे सादर केली नाहीत. 
aye या विद्यार्थ्यांची 
शिष्यवृत्तीसाठी करण्यात आलेली 
निवड रद्द करण्यात येत आहे. 


अभियांत्रिकी/ 
वास्तुकला 
शास्त्र 


शुभंकर अनिल पावडे 


Master of Science 
in Electrical and 
Computer 
Engineering 


दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट 
“ब” मधील अ.क्र. ७ अर्ज 
करण्यासाठी अनिवार्य अटी मधील 
क्र. १४ अन्वये निवड झालेल्या 
विद्यार्थ्यांने मागणी केल्यानुसार 
आव्यक ती कागदपत्रे सादर 
करणे व आवऱ्यक ते करारनामे देणे 
बंधनकारक होते. तथापि, या 
विद्यार्थ्याने आव्यक ती कागदपत्रे 
/ करारनामे सादर केली नाहीत. 
aye या विद्यार्थ्यांची 
शिष्यवृत्तीसाठी करण्यात आलेली 
निवड रद्द करण्यात येत आहे. 


अभियांत्रिकी/ 
वास्तुकला 
शास्त्र 


शुभम गिरिधारीलाल 
जयस्वाल 


Master of 
Information System 
Management 


या विद्यार्थ्याने सदरची शिष्यवृत्ती 
नाकारली असल्यामुळे या 
विद्यार्थ्याची सन २०१८-१९ मधील 
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी करण्यात 
आलेली निवड रद्द करण्यात येत 
आहे. 


अभियांत्रिकी 
वास्तुकला 
शास्त्र 


श्वेता दीपक कोटकर 


Master of 
Engineering in 
Bioengineering 


या विद्यार्थीनीने राज्य शासनास 
सेवा देण्याबाबत आव्यक बंधपत्र 
स्वत:च्या स्वाक्षरीने दिलेले नाही. 
त्यामुळे शासन निर्णय दिनांक 
दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.५०/तांशि-४ 


सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील 
अ.क्र. ७ अर्ज करण्यासाठी अनिवार्य 
अटी मधील क्र. १९ मधील अटींची 
पूर्तता होत नाही. सबब, त्यांची सन 
२०१८-१९ मधील शिष्यवृत्तीसाठी 
केलेली निवड रद्द करण्यात येत 
आहे. 


५. | अभियांत्रिकी 
वास्तुकला 
शास्त्र 


ओंकार अनिल 
कुलकर्णी 


MS in Electrical 
Engineering 


दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट 
“ब” मधील अ.क्र. ७ अर्ज 
करण्यासाठी अनिवार्य अटी मधील 
क्र. १४ अन्वये निवड झालेल्या 
विद्यार्थ्यांने मागणी केल्यानुसार 
आव्यक ती कागदपत्रे सादर 
करणे व आव्यक ते करारनामे देणे 
बंधनकारक होते. तथापि, या 
विद्यार्थ्याने आव्यक ती कागदपत्रे 
/ करारनामे सादर केली नाहीत. 
aye या विद्यार्थ्यांची 
शिष्यवृत्तीसाठी करण्यात आलेली 
निवड रद्द करण्यात येत आहे. 


६. | अभियांत्रिकी 
वास्तुकला 
Sra 


क्रषिकेठा अरुणराव 
खारकर 


Masters 
Programme in 
Sustainable System 
Engineering 


या विद्यार्थ्याने सदरची शिष्यवृत्ती 
नाकारली असल्यामुळे या 
विद्यार्थ्याची सन २०१८-१९ मधील 
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी करण्यात 
आलेली निवड रद्द करण्यात येत 
आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००१०४१३१०५४९१०८ असा 


आहे. सदर sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


SANJAY AUDUMBAR =: 
DHARURKAR 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.५०/तांशि-४ 


२५. 


३२. 
३३. 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. कुलसचिव, सर्व कृषी / अकृषी विद्यापीठे 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगड' 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (ad), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (स्वी 

. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


(प्रसिध्दीसाठी) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


. अवर सचिव (तांशि-३, विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


कक्ष अधिकारी (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१),उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


